Reg . No. NPCITY/ 236- 2015-17 
Published on 2nd June 2016 . 


EMBER 


S 


EATRESEN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ , अंक २२] 


गुरुवार ते बुधवार , मे २६- जून १, २०१६ / ज्येष्ठ ५- ११ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे १७, किंमत : रुपये १० - 00 


___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


१ - २ 


भाग एक -शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ अमरावती १- १७ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) , केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . १६७१ . 


जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख , यांजकडून 


क्रमांक गावठाण - अधिसूचना -प. नो ६५- २०१६. 


महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/ प्र.क्र . १९ / ल-१ , दिनांक १८ -०८ -१९९४ चे शासन निर्णयानुसार 
भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र - एस. व्ही . सी . आर- ४३२२ 
स-४- ९४ , पुणे, दिनांक २२ - ०९ -१९९४ अन्वये अमरावती विभागातील साजांची पुनर्रचना करणेत आली असुन साजांची गांवे व मिळकती कायम करणेत 
आलेल्या आहेत . 


उप संचालक , भूमि अभिलेख, अमरावती प्रदेश , अमरावती यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखित प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख, नांदुरा 
यांचे अधिनस्त साजा नांदुरा मध्ये मौजे दिघी हे गांव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित आहे . 


अ -एक - १ ( १३४५ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २६ - जून १, २०१६ / ज्येष्ठ ५- ११ , शके १९३८ 


त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजेदिघी हे गांव उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, नांदुरा यांचे अधिनस्त साजा नांदुरा मध्ये 
नव्याने समाविष्ट करुन त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 


परिशिष्ट 


साजा नांदुरा मधील गावांचा / मिळकतींचा तपशील 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


शेरा 


अ. क्र . जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणांस नव्याने 

नाव ( पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाचे गांव 


साजा 


साज 


(८ ) 


भूमि 


साजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती साजा गांवे मिळकती 
( १) (२) (३) (४) (५) 

(६) 

( ७) 
१ बुलढाणा नांदुरा उप अधीक्षक , नांदुरा नांदुरा ३४४७ दिघी ६३३ नांदुरा नांदुरा ३९५३ 
निमगांव १४४५ 

निमगांव १३२६ 
अभिलेख, वडनेर भोलजी १३९७ 

वडनेर भोलजी १३९८ 
नांदुरा . अलमपूर ६०२ 

अलमपूर 
चांदुरबिस्वा १०१३ 

चांदुरबिस्वा 

९१९ 
टाकरखेड ७१३ 

टाकरखेड ७१३ 


६२२ 


दिघी 


६३३ 


नव्याने 
समाविष्ट 


एकूण ०६ गांवे ८६१७ १ गांव 


६३३ 


एकूण ०७ गांवे ९५६४ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २३ मे २०१६ पासून होणेची आहे . 


___ _ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १६७२ . 


क्रमांक गावठाण - अधिसूचना - प. नो ७४ - २०१६. 


महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३ /प्र.क्र . १९ / ल-१ , दिनांक १८ -०८ - १९९४ चे शासन निर्णयानुसार 
भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र - एस .व्ही . सी . आर- ४३२२ 
स- ४-९४ , पुणे, दिनांक २२ -०९- १९९४ अन्वये अमरावती विभागातील साजांची पुनर्रचना करणेत आली असुन साजांची गांवे व मिळकती कायम करणेत 
आलेल्या आहेत . 


उप संचालक , भूमि अभिलेख, अमरावती प्रदेश , अमरावती यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखित प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , मलकापूर 
यांचे अधिनस्त साजा मलकापूर मध्ये मौजे वडोदा हे गांव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २६- जून १ , २०१६ / ज्येष्ठ ५- ११, शके १९३८ 


त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे वडोदा हे गांव उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , मलकापूर , जिल्हा बुलढाणा यांचे 
अधिनस्त साजा मलकापूर मध्ये नव्याने समाविष्ट करुन त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. 


परिशिष्ट 


साजा मलकापूर, ता . मलकापूर मधील गावांचा / मिळकतींचा तपशील 
अ. क्र . जिल्हा तालुका कार्यालयाचे सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणांस नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

नाव (पुनर्रचनेपूर्वी) घ्यावयाचे गांव 


शेरा 


साजा 


गांवे मिळकती गांवे मिळकती साजा 


गांवे मिळकती 


(१) (२) (३) 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


(८) 


वडोदा 


९६२ सदर साजाचे 


१ बुलढाणा मलकापूर उप अधीक्षक , मलकापूर धरणगांव 
भूमि 

देवधाबा 
अभिलेख , 

पान्हेरा 


९६२ 
६९७ 


५०० मलकापूर धरणगांव 

देवधाबा 


६९७ काम उप 


६८२ 


पान्हेरा 


६८२ 


अधिक्षक , 


मलकापूर . 


उमाळी 


७०३ 


उमाळी 


७०३ 
१२११ 


भुमि 
अभिलेख , 


दाताळा 


दाताळा 


१२११ 
५६१ 


वरखेड 


वरखेड 


५६१ यांचेकडील 

निमतानदार 

क्र . २ 


यांचेकडून 


करून 
घणेचे आहे . 


वडोदा 


५०० 


नव्याने 
समाविष्ट 


एकूण ०६ गांवे ६७६५ 


१ गांव 


५०० 


एकूण ०७ गांवे ७२६५ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २३ मे २०१६ पासून होणेची आहे. 


पुणे : 


दिनांक १२ मे २०१६ . 


एस . पी . कडूपाटील , 
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , 
भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मे २६- जून १, २०१६ / ज्येष्ठ ५-११ , शके १९३८ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १६७३ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र. अ .- भू. सं - अ . का .- कावि- ५६९ -२०१६. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ९७० , दि . ०३- ०८ - २०१५ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

__ आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक - २ ,जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५- ४७ - २०१४- २०१५, गांव : कोठा , तालुका धारणी , जिल्हा अमरावती. 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र अ . क्र . सर्व्हे नंबर / अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 

गट नंबर 
( १) (२) (३) (१) (२) 
( ३ ) 
__ हे . आर 

हे . आर 
२६३ 

१७अ 

० २७ 
२ ० ० २८ ५ १८ 
३ १७ ० ६२ 

एकूण . . 

४ ४८ 


c 


( १) प्रकल्पाचेनाव 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
( ३ ) सामाजिक मिळणारे लाभ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

साठवण तलाव कोठा- १ 
साठवण तलाव कोठा - १ 
साठवण तलाव कोठा-१ प्रकल्पामुळे आर्थिक उन्नती होऊन जिवन मानात सुधारणा होईल . पिण्याच्या 
व शेतीकरीता पाण्याचा स्त्रोत निर्माण होईल . कृषी उत्पन्नात वाढ व गुराढोरांना पिण्यासाठी 
पाणी उपलब्ध होईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २६- जून १, २०१६ / ज्येष्ठ ५- ११ , शके १९३८ 


अनुसूची - तीन 

___ पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नाव :- निरंक तालुका-निरंक जिल्हा-निरंक 
अ .क्र . भूमापन क्रमांक/ क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 
गट क्रमांक 

( ३ ) 
- निरंक - 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

____ निरंक - 


अमरावती : 
दिनांक ११ मे २०१६ . 


किरण गित्ते, 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १६७४ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कक्ष - ८ - अका- १- भूसं - कावि - १७६- २०१६ . 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना, क्रमांक मं . अ-( पू)पं.कृ .वि - कावि - ५१३-२०१५ , जिल्हाधिकारी , 
अकोला यांचे कार्यालय , दिनांक १४-०५- २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची -दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची- तीन मध्ये पुर्नवसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची- चार मध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे . 


अ- एक - २( १३४५) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २६ - जून १, २०१६ / ज्येष्ठ ५- ११ , शके १९३८ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन हे जिल्हाधिकारी , अकोला आहेत . 


प 


अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४-४७ -२०१२- २०१३, गांव : सस्ती , तालुका पातुर , जिल्हा अकोला 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर / अंदाजित क्षेत्र अ. क्र . सर्व्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 

गट नंबर 
( १) ( २) 

___ (१ ) (२) ( ३ ) 

हे . आर 


हे . आर 


० २९ 


___ ३२ 


० ०३ 


७६ / १अ 
७६/ १अ 


० 


५९/ ४ 
६४ / १ 
६० / १ 
६० / २ 


७७/ ३ 


० 


२० 


६८ / १अ 


३५ 


० 


६८ / १ 


० ०५ 


६० / ३ 


० 


० 


० 


६८ / २ 
६८ / ३ 


६१/ ४ 
६१ / ३ 


० 


० 


७५/ २ 


० 


६१/ १क 


० 


७५ / ३ 


० 


६१/ १ड 


० 


० 


४९ / १ 


० 


० 


५० / ३ 


० 


० 


० ०७ 


७० / १ 
७०/ २ 
७० / ३ 
७१ पै . 
७०/ ३ पै. 
७२ पै . 
४९ / १अ 
४९ / २ब 


५० / २अ 
५० / १अ 
५२ पै . 


० 


० 


५६ / ३ 


० 


० ५० 
० ०५ 
०४८ 
००७ 
० ०४ 
० ०६ 
० ०३ 


५६ / २ब 


० 


० 


४९ / २ब 


५६ / १ 
५५ / ३ 
५५ / २अ 


० 


४९ /३अ 


० ०७ 


४९ /४अ 


५५ / १ 


० १२ 


० ०५ 


४९ / ५ 
५७/ १ 


५४/ २ व ५४/ ३ 
५४/ १अ 


0 ०४ 


५७/ २ 


० 


५४ / १ 


० 


५७/ ३ 


० 


९० / ३अ 


० 


० 


९० / ३ 


० 


० 


९० / १अ 


० 


५८ / १ 
५८ / १अ 
५८पै . 
५८/ ३ 
५८ / ४ 


० 


५३ / १ 


० ११ 


० 


५८ / १क 


० ०३ 


० 


४९ / ३ब 


० 


یہ 


० 


५८ / ५ 
५८ / २ 


००९ 


एकूण . . 


६ ५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २६- जून १ , २०१६ / ज्येष्ठ ५- ११, शके १९३८ 


अनुसूची -दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव 


उतावळी प्रकल्प , ता . मेहकर , जि . बुलढाणा. 


( २) प्रकल्प कार्याचेवर्णन 


: 


उतावळी नदी प्रकल्प हा बुलढाणा जिल्ह्यातील व मेहकर तालुक्यातील देऊळगांव साकरशा 
गांवाजवळ बांधण्यात येत आहे . प्रत्यक्ष कामाची सुरूवात दिनांक ०१-०९- १९९९ रोजी झाली . 
या प्रकल्पाच्या माती धरणाची लांबी अनुक्रमे लेंडी व उतावळी ९२३ + ९३३ = १८५६ मी . व 
वक्रकार सांडव्याची लांबी ३४५. ६० मी . असुन महत्तम उंची २६.०० मी . व २० . ६७ मी . आहे. या 
प्रकल्पाच्या उजव्या बाजुकडून १७.५१ कि . मी . कालवा उगमीत होत आहे . या प्रकल्पामुळे 
मेहकर तालुक्यातील १८१ हेक्टर व पातुर तालुक्यातील ३५३९ हेक्टर असा एकूण ३७२० हेक्टर 
क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ५३९४ हे . जून २०११ अखेर निर्मीत 
झाली आहे . 


( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : 


धरणाची एकूण साठवण क्षमता २०.८१ दलघमी आहे . तसेच उपयुक्त साठा १९ .७९ दलघमी 
एवढा आहे. सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने ही योजना अत्यंत उपयुक्त असुन , 
प्रकल्पाची सिंचन क्षमता ५३९४ हे . आहे . या योजनेमुळे मेहकर तालुक्यातील एक व पातूर 
तालुक्यातील १२ गावांना सिंचन फायदा होणार आहे . तसेच या प्रकल्पातील २.०९ दलघमी 
पाणीसाठा बाळापूर शहराला पिण्याकरिता राखीव ठेवण्यात आला आहे . त्यामुळे पिण्याच्या 
पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार आहे. 


( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 
सदर प्रकरणात भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . त्यामुळे अनुसूची- तीन व चार 
निरंक समजण्यात याव्यात . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), ( पू ) पं . कृ .वि . जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयात निरिक्षण करता 

येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १६७५ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक कक्ष-८- अका-१-भूसं- कावि -१७७ -२०१६ . 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसचना क्रमांक मं . अ-( प 
अकोला यांचे कार्यालय , दिनांक १४-०५ -२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २६ - जून १, २०१६ / ज्येष्ठ ५- ११ , शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची-तीन मध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची- चार मध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे . 
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन हे जिल्हाधिकारी, अकोला आहेत . 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २- ४७- २०१० - २०११, गांव : पिंपळखुटा , तालुका पातुर , जिल्हा अकोला . 
अ. क्र . भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र अ . क्र . भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 

गट क्रमांक 
( १) ( २) 

( ३ ) 

(१) (२) 
हे . आर 

हे . आर 
८ / ४ ब ००२ 

११/ १ ई 

० ०९ 


- 
० ११ 


एकूण . . 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


उतावळी प्रकल्प , ता . मेहकर , जि . बुलढाणा . 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


उतावळी नदी प्रकल्प हा बुलढाणा जिल्ह्यातील व मेहकर तालुक्यातील देऊळगांव साकरशा 
गांवाजवळ बांधण्यात येत आहे . प्रत्यक्ष कामाची सुरूवात दिनांक ०१-०९-१९९९ रोजी झाली . 
या प्रकल्पाच्या माती धरणाची लांबी अनुक्रमे लेंडी व उतावळी ९२३ + ९३३ = १८५६ मी . व 
वक्रकार सांडव्याची लांबी ३४५.६० मी . असुन महत्तम उंची २६ .०० मी . व २० .६७ मी . आहे. या 
प्रकल्पाच्या उजव्या बाजुकडून १७. ५१ कि . मी . कालवा उगमीत होत आहे. या प्रकल्पामुळे 
मेहकर तालुक्यातील १८१ हेक्टर व पातुर तालुक्यातील ३५३९ हेक्टर असा एकूण ३७२० हेक्टर 
क्षेत्रास सिंचनाचा लाभमिळणार आहे . प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ५३९४ हे. जून २०११ अखेर निर्मीती 
झाली आहे . 


( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : धरणाची एकूण साठवण क्षमता २० .८१ दलघमी आहे . तसेच उपयुक्त साठा १९ . ७९ दलघमी 

एवढा आहे . सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने ही योजना अत्यंत उपयुक्त असुन , 
प्रकल्पाची सिंचन क्षमता ५३९४ हे . आहे . या योजनेमुळे मेहकर तालुक्यातील १ व पातूर 
तालुक्यातील १२ गावांनासिंचन फायदा होणार आहे. तसेच या प्रकल्पातील २. ०९ दलघमी 
पाणीसाठा बाळापूर शहराला पिण्याकरिता राखीव ठेवण्यात आला आहे . त्यामुळे पिण्याच्या 

पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार आहे . 

( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 
सदर प्रकरणात भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . त्यामुळे अनुसूची-तीन व चार 
निरंक समजण्यात याव्यात . 
टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), (पू) पं. कृ. वि. जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयात निरिक्षण करता 

येईल . 


अकोला : 
दिनांक ११ मे २०१६ . 


जी . श्रीकांत , 
जिल्हाधिकारी , 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , 

अकोला . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २६- जून १ , २०१६/ ज्येष्ठ ५-११ , शके १९३८ 


भाग १ ( अ . वि . पु) , म . शा . रा ., अ , क्र . १६७६ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक - वशि -प्रस्तु- १- भूसं .- ३९६- २०१६ . – 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वनविभाग , क्र . संकीर्ण - ११- २०१४- प्र . क्र . ७७- अ - २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसचना ” असा करण्यात आला 
आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची गरज भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ , पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 
____ आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 
____ परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

___ तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या अधिनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि - अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
अधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भू - संपादन अधिकारी , जळगांव जामोद यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भू - संपादन प्रकरण क्रमांक ३- २०१० - २०११, मौजा टाकळी पारस्कर , तालुका जळगांव जमोद , जिल्हा बुलडाणा 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( २) 

( ३ ) 
हे . आर 
२४३ 
४ ९७ 
०६० 


( १ ) 


एकूण . . 


८ ०० 


अ - एक - ३ ( १३४५ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २६- जून १ , २०१६/ ज्येष्ठ ५-११ , शके १९३८ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
: जिगांव प्रकल्प, तालुका नांदुरा, जिल्हा बुलडाणा . 

मौजे माहुली, ता . जळगांव जामोद चे पुनर्वसनाकरिता भूसंपादन प्रस्ताव . 
: या प्रकल्पामुळे शेतसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर 

ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर 
यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING ) 
सुधारणा होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :- सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून 
दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक -यांची संमती आहे. यामध्ये वस्ती/ गावठाण 
बाधीत होत असल्यामुळे तसेच त्यामधील व्यक्ती विस्थापित होत असल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता आहे. 


अनुसूची - चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 
नवीन भूसंपादन कायदा , २०१३ कलम (६ ) मध्ये अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे . 


O 


या प्रशासका 


- 


अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये 

रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे 
भूसंपादनास शेतक- यांची संमती आहे . तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुषेशग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून कमी क्षेत्रावर 
आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये वस्ती अथवा गांवठाण बाधीत होत असल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची 

आवश्यकता आहे . सबब प्रशासक नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन , जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

:- शासकीय अधिसूचना , महसूल व वनविभाग, क्र . संकीर्ण ११/ २०१४/ 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 

प्र .क्र .७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ 


टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जामोद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक १३ मे २०१६ . 


भाग १ ( अ. वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १६७७ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक - कावि .- जि .प्र .कंत्राटी ३- अका -१५१४- २०१६ . - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वनविभाग , क्र . संकीर्ण-११- २०१४-प्र.क्र . ७७ -भाग-२- अ-२,दिनांक ११ सप्टेंबर , २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २६- जून १ , २०१६/ ज्येष्ठ ५- ११ , शके १९३८ 


११ 


आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची गरज भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११, पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


MI 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दीपुरसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या अधिनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्येपार पाडण्यासाठी विशेष भू- संपादन अधिकारी, जिगांव प्रकल्प कंत्राटी ३, जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५ - २००८-०९, मौजा दादुलगांव , तालुका नांदुरा , जिल्हा बुलडाणा . 


बांधकाम क्षेत्र 


एकूण 


अ . क्र . 
( १ ) 


घर क्रमांक 

( २ ) 


खुले क्षेत्र 
( ३ ) 
चौ . मी . 


( ४ ) 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


७६० .०० 


४४० .०० 
१३७.०० 


१२०० . ०० 
१३७.०० 


० .०० 
० . ०० 


१७० . ०० 


१७० .०० 


-rrow 


mcc० 


० . ०० 


७० . ०० 


७० . ०० 
३० . ०० 


२० . ०० 


५० . ०० 
५१. ०० 


४१.०० 


१० .०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २६- जून १, २०१६/ ज्येष्ठ ५-११ , शके १९३८ 


( १) 


(२) 


अनुसूची - एक - चालू 
(३) 

(४ ) 
चौ . मी . 

चौ . मी . 


( ५ ) 
चौ . मी . 


३३.०० 


८३. ०० 


७४ .०० 
७८ .०० 
४१ . ०० 
४३ .०० 


५० . ०० 
०.०० 
० .०० 
४१ .०० 


७४. ०० 
७८ . ०० 
८२. ०० 


३४ . ०० 


७७. ०० 


० .०० 


१२० .०० 


३५. ०० 


९० .०० 
४२ .०० 
४२ .०० 


२२ . ०० 


२२. ०० 


७६. ०० 


६० . ०० 

० . ०० 
३० .०० 


११० . ०० 


१२० .०० 
१२५ . ०० 
६४ .०० 
६४.०० 
१३६. ०० 
११० . ०० 
३० . ०० 

० .०० 
१२०. ०० 
१५२ . ०० 
१९४ .०० 


० . ०० 


० .०० 
०.०० 
५६ . ०० 
१५२ . ०० 


६४ . ०० 


० .०० 
११० . ०० 


८४. ०० 


० .०० 


९६.०० 


९६. ०० 
४८ . ०० 


९० . ०० 


४८ . ०० 


४८. ०० 
९०. ०० 
४८ . ०० 
६५. ०० 
१८७.०० 


६५ . ०० 


० . ०० 

० .०० 
१६० .०० 

० . ०० 
२८ .०० 


२७ . ०० 


७५ .०० 


७५ . ०० 


३५.०० 


६३ . ०० 


५० .०० 


१३ . ०० 


६३ . ०० 
७५ .०० 


५० .०० 

० .०० 
२५ .०० 
२५. ०० 
६० . ०० 


२५. ०० 
१३. ०० 
२० . ०० 


१३. ०० 


२० .०० 
५६ . ०० 
० . ०० 


४५ . ०० 
४५. ०० 
११६ . ०० 


५१.०० 


७० . ०० 


० .०० 


५१. ०० 
७०. ०० 
११२. ०० 


४८ . ०० 


६४. ०० 


० .०० 


११२.०० 


११२.०० 


१२२. ०० 


१०० . ०० 


२२२. ०० 


१३८ .०० 


२७२.०० 


१३४ . ०० 
४२ . ०० 


१४८ . ०० 


१९०. ०० 
५६.०० 


४० .०० 


१६.०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २६ , जून १ , २०१६/ ज्येष्ठ ५- ११ , शके १९३८ 


१३ 


( २) 


अनुसूची - एक - चालू 

(४ ) 
चौ . मी . 

चौ . मी . 


( ५ ) 
चौ . मी . 


४५. ०० 


० .०० 


१६ .०० 
४८ .०० 
७६ . ०० 


६१. ०० 
४८ .०० 
१०८ .०० 
१५३ . ०० 


६३.०० 


३२ . ०० 
९० .०० 
९५ .०० 

० .०० 
३४ . ०० 


४८५.०० 


५८० .०० 
१८३. ०० 


१८३.०० 


१३० .०० 


३० . ०० 


१७८ .०० 


१६४ .०० 
२०८ . ०० 
१६० . ०० 


१५.०० 


१४५ .०० 
३१. ०० 


८५.०० 


३०४ .०० 


३२८ .०० 


५२२ .०० 


५४ . ०० 
२४ . ०० 
२४. ०० 
३० .०० 
४० .०० 
७० .०० 


४९८ . ०० 

० .०० 
० .०० 
३० . ०० 


३० . ०० 
४० .०० 


१०० .०० 


० .०० 


२० . ०० 


८४ .०० 


८४. ०० 


२० . ०० 

० .०० 
३५ .०० 
४२ .०० 
२३ . ०० 


८४. ०० 


११९ . ०० 


१०० .०० 


५८ . ०० 
७७. ०० 


१०० . ०० 


७२ . ०० 


८५.०० 


१५७.०० 


५६ . ०० 


३६ . ०० 
८४. ०० 
४० . ०० 


१२० . ०० 


२० . ०० 
३६ .०० 
२० . ०० 
० . ०० 


६० .०० 


४२.०० 


४२. ०० 


२५ .०० 


२५ . ०० 


५० . ०० 


१०५.०० 


१५३ .०० 


३६. ०० 


४८ .०० 

० .०० 
१२६ .०० 
८४ .०० 


२२४.०० 


११७ .०० 


३६ . ०० 
९८ .०० 
३३. ०० 
५८ . ०० 
३६.०० 
३६ .०० 
५४ . ०० 


७२ .०० 


१३० . ०० 
३६ . ०० 


० . ०० 


० . ०० 


३६ .०० 
१४० . ०० 


४३ . ०० 


८६. ०० 
३३१ .०० 
१५६ .०० 

० .०० 


३४ . ०० 


३७४ .०० 
१९०.०० 
४० . ०० 


४० . ०० 


४० .०० 


० . ०० 


४० .००३ 


अ - एक - ४ (१३४५) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २६ , जून १ , २०१६/ ज्येष्ठ ५-११ , शके १९३८ 


अनुसूची - एक -चालू 


( १) 


( २) 


( ४ ) 
चौ . मी . 


( ५ ) 
चौ . मी . 


चौ . मी . 


४० .०० 


० .०० 


४० . ०० 


० . ०० 


१४२ . ०० 


१४२ . ०० 


० .०० 


० .०० 


० . ०० 


० 


६६ . ०० 
३३ .०० 


० . ०० 


६६ .०० 
३३.०० 
४३ . ०० 


४३ . ०० 


० .०० 


१२. ०० 


० .०० 


१२ . ०० 
१० .०० 


१० . ०० 


० . ०० 


२१. ०० 


५८ . ०० 


७९ .०० 


० . ०० 
४५ . ०० 
४५ . ०० 


३६ . ०० 


३०९ . ०० 
१३ . ०० 
१३. ०० 

०. ०० 
१९५ .०० 

० .०० 
१३९ . ०० 


० .०० 


४४ .०० 


३६. ०० 


९५. ०० 


३९३.००० 

० . ०० 


१६४ .०० 


१६४.०० 


१०० 
१०१ 


१६४ .०० 


१०२ 


१०२ 


१६४ .०० 


० .०० 
४५१. ०० 
___ ० .०० 
१०० .०० 
८४. ०० 


१०३ 


go2 


१०३ 


४८ . ०० 
३५. ०० 
४५ . ०० 


३०९ . ०० 
५८ .०० 
५८ . ०० 

३६ .०० 
१९५. ०० 

४४ .०० 
१७५ .०० 
४८८ .०० 
१६४ . ०० 
१६४. ०० 
६१५. ०० 
१६४ .०० 
१४८ .०० 
११९ . ०० 
६८ . ०० 
६८ .०० 
२७६ .०० 
१४४ .०० 
१०४ . ०० 
१०६ .०० 

९१. ०० 
१०० . ०० 
१२० . ०० 
१८६.०० 
४६.०० 
० .०० 
० .०० 
१६ .०० 


१०४ 


१०५ 


२३. ०० 


१०५ 


१०६ 


४५. ०० 


२३. ०० 


१०७ 


१०७ 


२०८ .०० 


६८ . ०० 


१०८ 


३५ . ०० 


१०८ 
१०९ 


१०९ 


१०९ . ०० 
८८ . ०० 
९१. ०० 


११० 


१६. ०० 
१५.०० 
२५ . ०० 


११० 


१११ 


१११ 


११२ 


११२ 


५० . ०० 
४० . ०० 


६६. ०० 
५० . ०० 
८०. ०० 


११३ 


११३ 


११४ 


० . ०० 


१८६ .०० 


११४ 
११५ 
११६ 


११५ 
११६ 
११७ 


४६.०० 


० .०० 


० .०० 
० . ०० 


११७ 


० .०० 


११८ 


११८ 


१६.०० 


० .०० 


११९ 


११९ 


४६.०० 


२५ .०० 


७१ . ०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मे २६- जून १ , २०१६/ ज्येष्ठ ५-११ , शके १९३८ 


१५ 


( २) 


अनुसूची - एक - चालू 
( ३ ) 

( ४ ) 
चौ . मी . 

चौ . मी . 


( ५ ) 
चौ . मी . 


१२० 


१२० 


२७ .०० 


४४ . ०० 


७१.०० 


१२१ 


४० .०० 


१५ .०० 


५५ . ०० 


१२२ 


६४.०० 


९० . ०० 


१५४ .०० 


१२१ 
१२२ 
१२३ 
१२४ 


१२३ 


७५ . ०० 


२५. ०० 


१०० .०० 


१२४ 


४० .०० 


४० .०० 


१२५ 


१२५ 


१६ . ०० 


१६. ०० 
३० .०० 


१२६ 


१२६ 


० . ०० 


३० . ०० 


१२७ 


१२७ 


३६ . ०० 


० .०० 


३६ .०० 
४० .०० 


१२८ 


१२८ 


४०. ०० 


१२९ 


० .०० 


६० .०० 


१२९ 
१३० 


६० . ०० 
० .०० 


१३० 


० . ०० 


१३१ 


१३१ 


६५ . ०० 


० .०० 


६५ .०० 


१३२ 


१३२ 


० .०० 


३० . ०० 


३० . ०० 
४० .०० 


१३३ 


१३३ 


० .०० 


४० . ०० 


१३४ 


१३४ 


४० .०० 


४० . ०० 


१३५ 


१३५ 


२८ .०० 


४२. ०० 


७० . ०० 


१३६ 


१३६ 


९९ . ०० 


० .०० 


९९ .०० 
११० . ०० 


१३७ 


१३७ 


३३. ०० 


७७.०० 


१३८ 


१३८ 


४० . ०० 


८० . ०० 


१२० . ०० 


१३९ 


८७. ०० 


१९ .०० 


१०६.०० 


१४० 


० .०० 


२५. ०० 


२५ .०० 
१२ . ०० 


१४१ 


१४१ 


१२ .०० 


१४२ 


१४२ 


३७ . ०० 


१६. ०० 


५३ .०० 


१४३ 


१४३ 


३७ .०० 


१६ . ०० 


५३. ०० 


१४४ 


१४४ 


८२. ०० 


५० . ०० 


१३२.०० 


१४५ 


१४५ 


७२. ०० 


४१.०० 


११३.०० 


१४६ 


५३ . ०० 


५४ . ०० 


१०७.०० 


१४६ 
१४७ 


१४७ 


८१. ०० 


८१. ०० 


१४८ 


१४८ 


५६ . ०० 


९६ . ०० 


० . ०० 
४०. ०० 
२०६. ०० 

० . ०० 


१४९ 


१४९ 


१५० 


१५० 


१५१ / १ 


१५१ 


० . ०० 


५० . ०० 
९२ .०० 
९८ .०० 

० .०० 
८४. ०० 
४२.०० 


१५१/ २ 


१५२ 


० . ०० 


२५६ . ०० 
९२.०० 
९८ . ०० 

० .०० 
१२६ .०० 
४२. ०० 
९०. ०० 
११६ .०० 


१५२ 


१५२ 


४२.०० 


१५३ 


१५३ 


० .०० 


१५४ 


१५४ 


३८ .०० 


५२ .०० 


१५५ 


१५५ 


१६ .०० 


१०० .०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २६- जून १, २०१६/ ज्येष्ठ ५-११ , शके १९३८ 


( १ ) 


(२ ) 


अनुसूची - एक - चालू 
( ३ ) 

( ४ ) 
चौ . मी . 

चौ . मी . 


चौ . मी . 


१५६ 


१५६ 


४४ .०० 


१४३ . ०० 


१५७ 


१५७ 


२४ . ०० 


९९ .०० 
१२०.०० 
२०९ . ०० 

० . ०० 


१४४ . ०० 
२४३ .०० 


१५८ 


३४. ०० 


१५९ 


० . ०० 


० . ०० 


१५८ 
१५९ 
१६० 
१६१ 


१६० 


५८ . ०० 


६५. ०० 


१६१ 


३४ . ०० 


१२३ . ०० 

९९ .०० 
३२६ . ०० 


१६२ 


६५. ०० 
२७० .०० 
२७९ . ५० 


५६. ०० 
२६ . ०० 


१६३ 


१६३ 


३०५. ५० 


१६४ 


१६४ 


२४ . ५० 


६९ . ०० 


१६५ 


१०८ .०० 


७०६. ०० 


१६६ 


७० . ०० 


११८० .०० 


१६७ 


१६५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६९ 
१७० 


१६८ 


९३. ५० 
८१४. ०० 
१२५० .०० 
५९४ .०० 
१२० .०० 
३०२. २५ 

० . ०० 


७५. ५० 
७८ .०० 
१०२.०० 

0.00 
२३. ०० 


५१८ . ५० 

४२. ०० 
२०० .२५ 


१६९ 


१७० 


० . ०० 


१७१ 


१७१ 


६९७.०० 


७२० .०० 


१७२ 


१७२ 


७२. ०० 


० .०० 


७२. ०० 


एकूण . . ८८५७.०० 


१४३१९ .२५ 


२३१७६ . २५ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
: जिगांव प्रकल्प , मौजे दादुलगांव , तालुका नांदुरा, जिल्हा बुलडाणा . 
: भू . सं . प्र . क्र . १५- २००८ - ०९ दादुलगांव , ता . नांदुरा , जि . बुलडाणा येथिल जुन्या गावठाणाच्या घरांचा 

भूसंपादन प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता जिगांव धरण व पुनर्वसन विभाग शेगांव यांचेकडून प्राप्त झालेला 

आहे. 
: २३१७६. २५ चौरस मिटर . 
: हे गांव बुडीत क्षेत्रामध्ये असुन सर्व भूधारकांना जुन्या गावठानामधिल जागेचा मोबदला देण्यात येईल नविन 

पुनर्वसनाच्या ठिकाणी पाणी पुरवठा/विद्युत पुरवठा शाळा तसेच इतर आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध 
करून देण्यात येतील . ग्रामिण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असुन ग्रामिण भागातील कष्टकरी 

शेत मजुर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असुन त्यांच्या जिवणमानात सुधारणा होणार 
आहेत . ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा याबाबत व इतर लाभाबाबत ). 


एकूण क्षेत्र 


समाजाला मिळणारे लाभ 


भूमिहीन शत मत्र 


अनुसूची - तीन 


सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दुर करण्यासाठी आवश्यक असुन दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनिवर असुन त्यास शेतक - यांची संमती आहे. त्यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठान बाधित होईल अशा व्यक्ती विस्थापित होतील त्याचे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता आहे . 

एकूण क्षेत्र : २३१७६.२५ चौरस मिटर हे जुने गांवठान बुडीत क्षेत्रात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मे २६- जून १ , २०१६/ ज्येष्ठ ५-११ , शके १९३८ 


१७ 


अनुसूची - चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 
नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ कलम (६) पोट- कलम २ चे परंतु क मधील तरतुदी लागु नाही. 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभाग मंत्रालय , मुंबई-३२, यांची अधिसुचना क्र . आर. पी . ए.-प्र . क्र .- १२९-(२)र-१ , दिनांक 
१० -०६- २०१५ नुसार जिगांव प्रकल्पासाठी जिल्हा पुर्नवसन अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलडाणा यांची प्रशासक पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून 
नियुक्ती करण्यात आलेली आहे . 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: - जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभाग मंत्रालय , मुंबई- ३२ यांची 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल 

अधिसूचना क्र . आर. पी . ए.- २०१५-प्र .क्र . १२९-(२ )र- १ , 
दिनांक १० - ०६ - २०१५ . 


टिप :- उक्त घरांच्या आराखड्याचेविशेष भूसंपादन अधिकारी कंत्राटी क्र . ३ जिगांव प्रकल्प जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


बुलडाणा : 
दिनांक ३० एप्रिल २०१६ .. 


डॉ . विजय झाडे, 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १६७८ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , यांजकडून 
क्रमांक कक्ष- म . अ.- ( पु.)पंकृवि- कावि- १११० - २०१६. 

शुध्दीपत्र 
या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४ -४७ -२०१२- २०१३ मौजे- जामठी , ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला प्रकरणात नविन भूसंपादन 
कायदा- २०१३ नुसार कलम - १९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी दिनांक डिसेंबर १० -१६- २०१५ रोजी 
पान ७, ८ अ . क्र . १३८६ वर प्रसिध्द करण्यात आली. त्यामध्ये दुरुस्ती वाचावी. 


भूसंपादन प्रकाशन क्रमांक १४-४७-२०१२- २०१३, मौजे जामठी , ता . मुर्तिजापूर, जि . अकोला . 


च्या ऐवजी 


असे वाचावे 


अ . क्र . 


भूमापक किंवा गट क्रमांक 


अ . क्र . 


भूमापक किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 
हे . आर 
१८१४ 


अंदाजित क्षेत्र 
हे . आर 
० ८१ 


४७६ / ४ 


४७६ / ४ 


अकोला : 
दिनांक १६ मे २०१६ . 


( अवाच्य ) 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) (पू.) पं. कृ. वि . 

जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला . 


अ -एक - ५ ( १३४५ ) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


